डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय रोपवाटींकांचे 
आधुनिकीकरण व बळकटीकरण व उच्च 
तंत्रज्ञानाद्वारे रोप निर्मितीसाठी जिल्हा व तालुका 
स्तरावर रोपवाटीका निर्मिती (२४०६ ८६१३) 
लेखाशीर्षाअंतर्गत अनुदान वितरण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२१/प्र.क्र.२३/फ-११ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२२. 
वाचा:- 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क.४८/अर्थ-३, दि.६.४.२०२१ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क.४८/अर्थ-३, दि.२४.६.२०२१ 
३) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) म.रा. नागपूर, यांचे पत्र क्र.कक्ष- 
१/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.२७/६९/२०२१-२२, दिनांक १५.६.२०२१. 
४) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक,(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) म.रा. नागपूर, यांचे पत्र क्र.कक्ष- 
१/पी/यो/असं/प्र.क्र.०९/२०२१-२२/१७०, दिनांक ६.०८.२०२१. 
५) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक,(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) म.रा. नागपूर, यांचे पत्र क्र.कक्ष- 
१/पी/यो/असं/प्र.क्र.०८/२०२१-२२/२६४, दिनांक ३०.०९.२०२१. 
) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. साववि-२०२१/प्र.क्र.२३/फ-११ दि. ६.०७.२०२१. 
७) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. साववि-२०२१/प्र.क्र.२३/फ-११ दि. ७.१०.२०२१. 
८) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क.४८/अर्थ-३, दि. १४.१०.२०२१. 
९) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. साववि-२०२१/प्र.क्र.२३/फ-११ दि. १३.०१.२०२१. 
१०) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क.४८/अर्थ-३, दि. २८.०१.२०२२. 
११) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) म.रा. नागपूर, यांचे पत्र क्र.कक्ष- 
१/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.२७/५९९/२०२१-२२, दिनांक २१.०२.२०२२. 
१२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क.४८/अर्थ-३, दि. १७.०३.२०२२. 
१३) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) म.रा. नागपूर, यांचे पत्र क्र.कक्ष- 
१/पी/यो/असं/प्र.क्र.१७/२०२१-२२/७०८, दिनांक २८.०३.२०२२. 


an 


Wal :- 

सामाजिक वनीकरणाचे महत्व लक्षात घेऊन वृक्ष लागवड व संवर्धन करण्याकरिता सामाजिक 
वनीकरणांतर्गत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय रोपवाटीकांचे आधुनिकीकरण व बळकटीकरण व उच्च 
तंत्रज्ञानाद्वारे रोप निर्मितीसाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर रोपवाटीका निर्मिती (२४०६ ८६१३) या योजनेंतर्गत 
सन २०२१-२२ करिता ५०-इतर खर्च अंतर्गत या उदिष्टांतर्गत रू. १०००.०० लक्ष इतका नियतव्यय 


अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२१/प्र.क्र.२३/फ-११ 


२. वित्त विभागाच्या दि. १७.०३.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये सन २०२१-२२ चे सुधारित 
अंदाजाच्या मर्यादेत निधी वितरणाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर शासकीय रोपवाटीकांचे आधुनिकीकरण व बळकटीकरण व उच्च तंत्रज्ञानाद्वारे रोप निर्मितीसाठी 
जिल्हा व तालुका स्तरावर रोपवाटीका निर्मिती (२४०६ ८६१३) या योजनेंतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षात अर्थसंकल्पित निधी व वित्त विभागाने सुधारित अंदाजानुसार वितरणासाठी उपलब्ध केलेल्या निधीची 
माहीती खालीलप्रमाणे आहे :- 


(रु. लाखात) 
लेखाशिर्ष २०२१-२२ करिता सन २०२१-२२ करिता 
अर्थसंकल्पिय तरतूद सुधारित अंदाज (RE) 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय १०००.०० ७५०.०० 
रोपवाटीकांचे आधुनिकीकरण व 


बळकटीकरण (२४०६ ८६१३) या 
योजनेंतर्गत सन २०२१-२२ (५०-इतर 
खची 


३. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय रोपवाटीकांचे 
आधुनिकीकरण व बळकटीकरण (२४०६ ८६१३) या योजनेंतर्गत ५०-इतर खर्च या उद्दिष्टांतर्गत या 
विभागामार्फत खाळील शासन निर्णयांन्वये निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. 


(रू. लाखात) 
योजनेचे नाव शासन निर्णयांन्वये वितरित करण्यात आलेला निधी 
५०- इतर खर्च 
दि. ६.०७.२१ fe. ७.१०.२१ ।दि.१३.०१.२२ | दि. १०.०३.२२ 


(२४०६ ८६१३ 
१००.०० १५०.०० ५४.६८४ ४५.३१६ 
एकूण ३५०.०० 
४. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय रोपवाटीकांचे आधुनिकीकरण व बळकटीकरण (२४०६ 


८६१३) या योजनेंतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात वित्त विभागाने सुधारित अंदाजानुसार उपलब्ध 
करुन दिलेला निधी आणि या विभागाने वितरीत केलेला निधी विचारात घेता शिल्लक निधी वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२१/प्र.क्र.२३/फ-११ 


शासन निर्णय :- 


सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय रोपवाटीकांचे 
आधुनिकीकरण व बळकटीकरण (२४०६ ८६१३) या योजनेंतर्गत सन २०२१-२२ योजनेतर्गत वरील 
परिच्छेदात नमूद केल्यानुसार वितरीत करण्यात आलेला निधी व सुधारित अंदाजानुसार शिल्लक निधी 
खालीलप्रमाणे आहे. 


योजनेचे नाव | सन २०२१-२२ करिता सुधारित विभागाने | हरित भारत अभियान शिल्लक निधी 
अंदाजानुसार (RE) उपलब्ध निधी | वितरीत केलेला (२४०६ AWC) या (रु. लक्ष) 
(रु.लक्ष) निधी (रु. लक्ष) | लेखाशिर्षात वळती 
करण्यात आलेली 
रक्‍कम (रु. लक्ष) 
Wok ८६१३ । ५०- इतर खर्च | ७५०.०० ३५०.०० ४५.३२ ३५४.६८ 


२. त्यानुसार “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय रोपवाटीकांचे आधुनिकीकरण व बळकटीकरण 
(२४०६ ८६१३)” या योजनेंतर्गत या लेखाशिर्षाखाली सुधारित अंदाजानुसार Ree असलेला निधी 
वितरीत करण्यास वित्त विभागास विनंती केली असता वित्त विभागाने सुधारित अंदाजानुसार फक्त 
५००.०० लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यास परवानगी दिली आहे. यास्तव ५०-इतर खर्च या उद्दिष्टांतर्गत 
रु. १०४.६८ लक्ष निधी वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. Wax निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांच्याकडे सुपूर्त करण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत घ्यावयाच्या कामाची अंमलबजावणी कृती 
आराखड्याप्रमाणे, विहित कार्यपध्दतीनुसार आणि ठरविलेल्या मुदतीत करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 
याबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना द्याव्यात आणि अंमलबजावणीबाबत वेळोवेळी 
आढावा घ्यावा. सदर निधी मंजूर असलेल्या योजनांवरच खर्च करण्यात यावा. मंजूर निधीपेक्षा जास्त खर्च 
होणार नाही याची नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी. सदर योजनेतंर्गत प्रस्तावित कामांना तांत्रिक व 
प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आली असल्याची खात्री करूनच निधी वितरित करण्यात यावा. 


४. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), हे वर्ष २०२१-२२ मध्ये सदर 
योजनेंतर्गत वितरीत केलेल्या निधीबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र ७ दिवसांत शासनास सादर करतील. 


५. सदर निधी वितरित करण्यापूवी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र 
राज्य, नागपूर यांनी सदर योजनेसाठी सन २०२१-२२ करिता वितरित केलेला निधी अर्थसंकल्पीय वितरण 
प्रणाली व्यतिरिक्त अन्यत्र ठिकाणी वळता केला नसल्याची खात्री करावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२१/प्र.क्र.२३/फ-११ 


६. सदर निधी खर्च करताना वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक १, २, ८ व १० येथील शासन परिपत्रक/ 
निर्णयातील तरतूदी व महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका यामध्ये 
उल्लेख केलेल्या तरतुदींनुसार व वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


७. जिल्हानिहाय वितरीत तरतुदीची माहिती व राबविण्यात आलेल्या कार्यक्रमाची/झालेल्या 
खर्चाचा तपशील शासनास दरमहा विहित प्रपत्रात सादर करण्यात यावा. तसेच योजनेचे संनियंत्रण 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्यामार्फत व्हावे. 


८. सदर योजने अंतर्गत होणारा खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली सन २०२१-२२ च्या 
मंजूर अर्थसंकल्पीत निधीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 
मागणीक्र.सी-७, 
२४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, (योजनांतर्गत) 
(03) (0४) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय रोपवाटीकांचे बळकटीकरण व आधुनिकीकरण व 
उच्च तंत्रज्ञानाद्वारे रोपे निर्मितीसाठी जिल्हा व तालुकास्तरावर रोपवाटीका निर्मिती”(२४०६ 
८६१३) ५० - इतर खर्च 


९. सदर are निर्ण वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. अनौ./१४३/व्यय-१० 
दि. 39.03.2022 अन्वये प्राप्त सहमतीनूसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१०. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३३१२१०७१५२९१९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


RAVIKIRAN 
SABAJI GOVEKAR == 


(डॉ. रविकिरण गोवेकर ) 
मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) 
प्रत, 


. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख ),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण , महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

. मुख्य वनसंरक्षक/ वनसंरक्षक ( प्रादेशिक ) (११ वृत्त) 

५. वनसरंक्षक , सामाजिक वनीकरण (६ वृत्त) 

६. उप वनसंरक्षक (प्रा) (सवी/ विभागीय वन अधिकारी (प्रा)/ उपविभागीय वन अधिकारी (प्रा) 
७. विभागीय वन अधिकारी,सामाजिक वनीकरण (सर्व जिल्हे) 


Cc ww A -0 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२१/प्र.क्र.२३/फ-११ 


८. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व २ , मुंबई व नागपूर, 
९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई ४०० ०३२. 

११. निवासी परिक्षा लेखा अधिकारी,मुंबई 

१२. वित्त विभाग,व्यय-१०,अर्थसंकल्प-०६ मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१३. कार्यासन अधिकारी, फ-२,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४. कार्यासन अधिकारी, ब-१,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१५. उप सचिव/अवर सचिव(सर्व), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१६. निवडनस्ती फ-११. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


